महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या 
कर्मचा-यांना माहे एप्रिल, २०२१ चे वेतन अदा 
करण्यासाठी रु.१३० कोटीचे विशेष अर्थसहाय्य मंजूर 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी ११२०/प्र.क्र.३७६/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :०५ मे, २०२१. 


वाचा :- १) शासन ज्ञापन, वित्त विभाग क्रमांक आकनि-२०२०/प्र.क्र.८/अर्थ-११,दि.१०.११.२०२०. 

२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एसटीसी-११२०/प्र.क्र.३८४/परि-१, दि.१०.११.२०२०. 

३) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एसटीसी-११२०/प्र.क्र.३७९/परि-१, दि.१४.१२.२०२०. 

४) वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.पूरक-२०२०/प्र.क्र.१५२/अर्थ-३, दि.२२.१२.२०२०. 

५) शासन निर्णय क्र.एसटीसी ११२०/प्र.क्र.३७६/परि-१, दि.०६.०१.२०२१. 
) 
) 


६) शासन निर्णय क्र.एसटीसी-११२०/प्र.क्र.3७६/परि-१, दि.०२.०२.२०२१. 
७) शासन निर्ण्य क्र.एसटीसी-११२०/प्र.क्र.3७६/परि-१, दि.०३.०३.२०२१. 
८) राज्य परिवहन महामंडळाचे पत्र क्र.राप/लेखा/नोंदणी/८१७, दि.१६.०४.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना -: 


कोविड-१९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर घोषित केलेल्या टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची 
अत्यावश्‍यक वाहतूक सेवा वगळता बहुतांशी वाहतुक बंद झाल्याने राज्य परिवहन महामंडळाचे उत्पन्न 
घटल्यामुळे संदर्भाधिन क्र.३ दिनांक १४.१२.२०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळास कर्मचाऱ्यांचे पुढील सहा महिन्यांचे (नोव्हेंबर, २०२० ते एप्रिल, २०२१) वेतन अदा करण्यासाठी राज्य 
शासनामार्फत रु.१००० कोटींचे विशेष अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आळे असून, महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे 
ऑक्टोबर, २०२० अखेरचे वेतन अदा करण्यासाठी आकस्मिकता निधीमधून मंजूर करण्यात आलेल्या रु.१२० 
कोटी अग्निमाची रक्‍कम वजा करुन उर्वरित रु.८८० कोटी रक्‍कम ६ मासिक हप्त्यात (नोव्हेंबर, २०२० ते मार्च, 
२०२१ या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना रु.१५० कोटी याप्रमाणे व एप्रिळ, २०२१ च्या वेतनासाठी रु.१३० 
कोटी) याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास रक्‍कम अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार नोव्हेंबर, २०२० च्या वेतनापोटी रु.१५० कोटी रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
संदर्भाधिन क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये अदा केली आहे. डिसेंबर, २०२० व जानेवारी, २०२१ च्या वेतनापोटी 
रु.१५० कोटी प्रमाणे दोन महिन्यांसाठी रु.३०० कोटी रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 
संदर्भाधिन क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये अदा केली आहे. तसेच फेब्रुवारी, २०२१ व मार्च, २०२१ च्या वेतनापोटी 
रु.१५० कोटी प्रमाणे दोन महिन्यांसाठी रु.३०० कोटी रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ११२०/प्र.क्र.३७६/परि-१ 


संदर्भाधिन क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये अदा करण्यात आली आहे. आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन 
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना माहे एप्रिळ, २०२१ च्या वेतनासाठी रु.१३० कोटी रक्‍कम अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे एप्रिल, २०२१ च्या वेतनापोटी रु.१३० 
कोटी रक्कम महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च “मागणी क्रमांक बी-३, २०४१, वाहनांवरील कर ००, ००१, संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन 
आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना- परिवहन आयुक्‍त, (दत्तमत्त) (अनिवार्य) (२०४१ ००१८) ३३, अर्थसहाय्य" या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ च्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले लेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित करुन 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०१/२०२१/व्यय-८, दि.२७.०४.२०२१ अन्वये 
प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०५०५१६३५५४४३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Meghana Gaurav Shinde 

e g h a ‘al a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Deaprtment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d29224e30812c4523eedb32c54f5cbc27548f81cc 


Gaurav Shinde कक लर 
(मेघना गौरव शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह (परिवहन) विभाग 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन , मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा.अध्यक्ष , महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी ११२०/प्र.क्र.३७६/परि-१ 


७. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
८. मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१२.वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र रा.मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
१३.महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
१४.महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई ४०० ०५१ 
१७.वित्त विभाग (व्यय-८/साऊ/अर्थसंकल्प-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१८.गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई. 
१९.निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


